स्वामी रामानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ, शाहागड, 
ता. अंबड, जि. जालना संचलित छत्रपती शिवाजी 
प्राथमिक विद्यालय, इंदिरानगर, अंबड, ता. अंबड, 
जि. जालना या शाळेचे, भालचंद्र शिक्षण प्रसारक 
मंडळ, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद संस्थेस झालेले 
हस्तांतर रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३०१६/प्र.क्र.४२२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः AAR २०१२/(५९/१२)माशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 


संदर्भ : १) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद यांचे जा.क्र.डिउसं/प्रावि-१६/२०१४-१५/ 
२७७४/७६, दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१५ चे पत्र. 
2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ARS ३०१६/प्र.क्र.४२२/ 
एस एम-१, दिनांक १२ जुले, २०१९. 
3) विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, औरंगाबाद यांचे जा.क्र.शिउसं/औ/प्रावि-१/ 
२०२०/१५८४, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२० चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
स्वामी रामानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ, शहागड, ता.अंबड, जि.जालना संचलित छत्रपती 
शिवाजी प्राथमिक विद्यालय, इंदिरानगर, अंबड, ता.अंबड, जि.जालना या शाळेचे, भालचंद्र शिक्षण 
प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद, जि.औरंगाबाद या संस्थेस हस्तांतराचा प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक १) अन्वये 
शासनास प्राप्त झाला होता. त्यास संदर्भ क्रमांक २ अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 
तद्नंतर भालचंद्र शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद या संस्थेने शाळेचे हस्तांतरण करून 
घेण्यास नकार दिलेला असून दोन्ही संस्थांनी दिनांक ८/०१/२०२० रोजीच्या ठरावाव्दारे सदर शाळेचे 
हस्तांतर रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. 
संदर्भ क्रमांक ३) अन्वये विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी 
शाळा हस्तांतरणास दोन्ही संस्थांचा नकार असल्याबाबत त्यांनी त्यांचेस्तरावरून हस्तांतरणाबाबत 
उचित आदेश काढले नसल्याचे कळविले आहे. तसेच हस्तांतरण रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 
उपरोक्त बाबींचा विचार करता स्वामी रामानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ, WETS, ता. अंबड, 
जि. जालना संचलित छत्रपती शिवाजी प्राथमिक विद्यालय, इंदिरानगर, अंबड, ता. अंबड, जि.जालना 


शासन निर्णय क्रमांक :माशाह ३०१६/प्र.क्र.४२२/एसएम-१ 


या शाळेचे, भालचंद्र शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद, ता.जि.औरंगाबाद या संस्थेस केलेले हस्तांतर 
रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


स्वामी रामानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ, शाहागड, ता.अंबड, जि.जालना संचलित छत्रपती 
शिवाजी प्राथमिक विद्यालय, इंदिरानगर, अंबड, ता.अंबड, जि.जालना या शाळेचे, भालचंद्र शिक्षण 
प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद, ता.जि.औरंगाबाद या संस्थेस शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक : माशाह ३०१६/प्र.क्र.४२२/एस एम-१, दिनांक १२ जुलै, २०१९ अन्वये केलेले हस्तांतर रद्द 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०१०१२१७०११५०६२१ असा आहे. हे आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e e Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
> fa V | Nn R a a fa mM DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School Education 
J and Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea5 Of 1d3f45fae92 
27a3feaa541af10d1, 


Mundhe a 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, जालना 
अध्यक्ष/ सचिव, स्वामी रामानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ, शहागड, ता.अंबड, जि.जालना 
५. अध्यक्ष/ सचिव, भालचंद्र शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद, ता.जि.औरंगाबाद 
६. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


Cc Av A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


